कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन 
विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाचा अनु. जमाती प्रवर्गाचा दुसऱ्या 
हप्त्याचा निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राफअ-२०२३/प्र.क्र. २५७/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २४ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- 

१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र:ःएमआयडीएच/२०१४/प्र.क्र.८२/९-अ, दिनांक ३० मे, २०१४ 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ UI, २०२३ 

३. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र:ःराफअ-२०२३/प्र.क्र.२३२/९-अ, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२३ 

४. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र:राफअ-२०२३/प्र.क्र.२५७/९-अ, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ 

५. केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाचे पत्र क्र. F.No.15011/12/2023-MIDH, 
Dated: 37१ January, 2024 

६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे जा.क्र. मराफऔवमं/ 
लेखा/दुसरा हप्ता मागणी/५३२/२०२४, दिनांक ०४.०१.२०२४ चे पत्र 

७. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२३ 

८. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.७/कार्यासन ६, दिनांक २४ 
जानेवारी, २०२४ 


प्रस्तावना:- 

राज्यात कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) ही योजना संदर्भ 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आळी आहे. उक्त योजना सन २०२३-२०२४ मध्ये 
राज्यात राबविण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये रुपये २१२०७.२५ लाख एवढ्या निधीच्या 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा निधी संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला 
आहे. आता संदर्भ क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा दुसत्या हप्त्याचा निधी राज्यास प्राप्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाचा दुसऱ्या हप्त्याचा मंजूर केंद्र हिस्सा व त्याला समरुप राज्य हिस्सा निधी आदिवासी विकास 
विभागाने संदर्भ क्र. ८ येथील शासन निर्णयान्वये कृषि विभागाकडे वर्ग केला आहे. सदर निधी आयुक्त (कृषि) 
तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 
राज्यात कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) ही योजना सन 
२०२३-२०२४ मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा दुसऱ्या हप्त्यापोटी मंजूर केंद्र हिस्सा रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२३/प्र.क्र. २५७/९-ओ 

१८८.५० लाख व त्याला समरुप राज्य हिस्सा रुपये १२५.६७ लाख असा एकूण रुपये ३१४.१७ लाख (रुपये 
तीन कोटी चौदा लाख सतरा हजार फक्त) एवढा निधी आयुक्‍त (कृषि) तथा वृयवस्‌थपरकीप्र संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना वितरित करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा अर्थसंकल्पित निधी केंद्र शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे अनुसुचित 
जमाती प्रवर्गासाठी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (६० टक्के) राज्य हिस्सा (४० टक्के) 

अनुसुचित | मागणी क्र. - टी -०५ मागणी क्र. - टी -०५ 

जमाती २४०१ - पीक संवर्धन २४०१ - पीक संवर्धन 
(००) (७९६) - जनजाति क्षेत्र उपयोजना (००) (७९६) - जनजाति क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाति क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाति क्षेत्र उपयोजना 
(०१) (०६) - एकात्मिक फलोत्पादन (०१) (०७) - एकात्मिक फलोत्पादन 
विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत अभियान (६० टक्के | विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत अभियान 
केंद्रीय हिस्सा) (कार्यक्रम) (४० टक्के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१॥०२९) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१॥१०११) 


३. सदर अभियानाकरिता वितरित करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आंहरित करण्याकरिता 
ळेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य फळोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना आंहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ 
तथा आयुक्‍त (कृषी), पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/प्रक्रियांचे/वित्तीय 
अधिकाराच्या मर्यादेत/प्रचलित शासन निर्णय, नियम, परिपत्रक/तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार 
नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत 
कुठलाही शासन नियम/अधिकारांचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय 
कार्यालयाची राहील. 

५. यायोजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उदिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, 
संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, आदिवासी विकास विभाग व कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
पाठविणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

६. विभागप्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जमाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

७. wer निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 
पाठवावी. 

८. सदर निधी अनुसूचित जमाती घटकांतील लाभार्थ्यांकरिता खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२३/प्र.क्र. 240/8-3 


९. प्रस्तुत आदेश वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. 92 
एप्रिल, २०२३ व दि. ०८ डिसेंबर, २०२४ नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तसेच व 
आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.७/कार्यासन ६, दिनांक २४ जानेवारी, 
२०२४ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४१८०९३१५५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
H E M A N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


GORAKHNATH 00111 आती 
MHAPANKAR 001 cso ़9&मक्‍क्‍ 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती :- 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 
३) मा. मंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
५) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ० ३२, 
६) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि प पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
८) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे 
93) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
१४) राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 
१५) राज्यातील सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१६) कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
) 
) 
) 
) 
) 


90) Hat अधिकारी, कार्यासन 21, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई . Yoo 032 

१८)कक्ष अधिकारी, कार्यासन (अर्थसंकल्प-१९, व्यय १४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . Yoo 032 
१९) विविध राष्ट्रीय मंडळावरील महाराष्ट्राचे सदस्य म्हणून कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यातील व्यक्‍ती, 
20) राज्यातील फळे/फुले उत्पादक संघाचे प्रतिनिधी, 

२१)निवडनस्ती, कार्यासन 8-3 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


